अवर सचिव संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या मुदतपूर्व 
बदल्या - सन २०१८. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः असब-१२१८/प्र.क्र.३८/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २५ मे, २०१८ 


आदेशा 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 


विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ च्या कलम ४(५) मधील तरतूदीनुसार मंत्रालयीन संवर्गातील खाली नमूद 
केलेल्या अवर सचिवांच्या बदल्या करण्यात येत असून, त्यांच्या नावासमोर स्तंभ ४ मध्ये दर्शविलेल्या विभागांमध्ये 
त्यांची पदस्थापना करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. अवर सचिवांचे नाव सध्याचा विभाग बदलीनंतरचा विभाग 
॥ 1. २ ३ PB 
a श्री.शि.म.धुळे सामान्य प्रशासन विभाग सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
२ | श्रीमती अ.भि.यमगर नियोजन विभाग सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 
विभाग 
३ |श्री.श्र.ह.श्रावणपाटील पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग | उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
४ | श्री.अ.नि.साखरकर सार्वजनिक आरोग्य विभाग कृषी व पदुम विभाग 
५ | श्रीमती व.गु.देडामुख महिला व बालविकास विभाग | ग्राम विकास विभाग 


२. बदलीच्या आदेशाची अंमलबजावणी तत्काळ व कार्यक्षमरित्या होण्याकरीता सर्व संबंधित विभागांनी 
खालील सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


(१) बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या संबंधित विभागाने पर्यायी अधिकारी हजर होण्याची प्रतिक्षा न करता 
त्या विभागातील अधिकाऱ्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करावे. बदली झालेल्या अवर सचिव अधिकाऱ्यांना 
कार्यमुक्त करण्याचा कालावधी जास्तीत जास्त दिनांक ३१ मे, २०१८ (म.नं.) पर्यंत राहिल. 

(२) बदली झालेले अधिकारी बदलीच्या आदेशानुसार अन्य विभागातून कार्यमुक्त होवून रुजू होण्यासाठी 

विभागात आल्यानंतर त्यांना विनाविलंब रुजू करुन घ्यावे. एखाद्या अधिकाऱ्याला रुजू करुन न 

घेतल्यामुळे सक्तीचा प्रतिक्षाकाळ मंजूर करण्याचा प्रसंग उद्भवल्यास संबंधित विभागाच्या आस्थापना 

अधिकाऱ्याला जबाबदार धरण्यात येईल. 


(३) बदलीच्या आदेशात बदल करुन घेण्यासाठी कोणत्याही अधिकाऱ्याने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे दबाव 
आणल्यास असे अधिकारी शिस्तभंगविषयक कारवाईस पात्र ठरतील. 


शासन आदेश क्रमांकः असब-१२१८/प्र.क्र.३८/का.१४ 


(8) सदर बदल्यांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होणे गरजेचे असल्यामुळे बदली झालेल्या सर्व 
अधिकाऱ्यांचे कार्यमुक्‍ततेच्या दिनांकापर्यंतचे व जास्तीत जास्त दि.३१ मे, २०१८ पर्यंतचे वेतन ते सध्या 
कार्यरत असलेल्या विभागाने काढावे. दि.०१ जून, २०१८ पासूनचे वेतन कोणत्याही परिस्थितीत 
बदलीपूर्वीच्या विभागाकडून काढण्यात येऊ नये, सदर वेतन संबंधित अधिकारी बदलीच्या विभागात हजर 
झाल्यानंतर बदलीनंतरच्या विभागाने काढावे व तसा अहवाल सामान्य प्रशासन विभागास सादर करावा. 
दि.०१ जून, २०१८ नंतरचे वेतन बदलीपूर्वी कार्यरत असलेल्या विभागातील आहरण व संवितरण 
अधिकाऱ्याने अदा केल्यास त्यांना AT: जबाबदार धरण्यात येईल अशा सुचना सर्व प्रशासकीय 
विभागांना देण्यात येत आहेत. तसेच बदली केलेल्या अधिकाऱ्यांचे जास्तीत जास्त दि.३१ मे, २०१८ 
पर्यंतचे वेतन सध्या कार्यरत असलेल्या विभागाने अदा करावयाचे असून, दि.०१ जून, २०१८ पासूनचे 
वेतन बदली झालेल्या विभागामार्फत अदा करावयाचे असल्याबाबत अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
यांनाही कळविण्यात येत आहे. 


३. विभागाने बदली झालेल्या अवर सचिव अधिकाऱ्यांना दि.३१.०५.२०१८ (म.नं,) पर्यंत कार्यमुक्त न केल्यास 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.१८६/१६/का.१४, दिनांक २३ डिसेंबर, २०१६ मधील तरतुदीनुसार, 
सामान्य प्रशासन विभागाकडून एकतर्फी कार्यमुक्त करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल याची सर्व संबंधितांनी 
नोंद घ्यावी. 


४. मंत्रालयीन विभागातील सर्व संवर्गातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार, 
बदलीनंतरच्या प्रशिक्षणाची कार्यवाही करण्यासंदर्भात शासन परिपत्रक क्रमांक: कअनि १११६/प्र.क्र.३२/१४-ब, 
दिनांक २३.०५.२०१६ अन्वये सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार, विभागात बदलीने रुजू झालेल्या 
अवर सचिव अधिकाऱ्यांना बदलीनंतरचे प्रशिक्षण संबंधित मंत्रालयीन विभागांनी आयोजित करावे. 


५. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना संबंधित विभागाने कार्यमुक्त करुन या विभागास कळवावे. तसेच बदली 
झालेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना कार्यमुक्त केल्यावर पदस्थापना दिलेल्या विभागात तात्काळ रुजू व्हावे. 


६. सदर कार्यालयीन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिध्द 
करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक २०१८०५२५१७४७३३५००७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Gajanan ०९०५०७ 
प 
Bhimrao sirname dal 
54b11b1ccbdc577d71dce3b31 
८ 59e360F7 3b682d6b6fccb8aecf, 
Gurav ceca nan i 
(ग.भि.गुरव) 
I: 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 
३. अ.मु.स (सेवा), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः असब-१२१८/प्र.क्र.३८/का.१४ 


४. अ.मु.स./प्र.स./सचिव, संबंधित मंत्रालयीन विभाग, 
५. सह/उप सचिव(आस्थापन), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, 
६. संबंधित अधिकारी, विभागामार्फत, 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई , 
त्यांना कळविण्यात येते की, बदली केलेल्या अधिकाऱ्याचे जास्तीत जास्त दि.३१ मे, २०१८ 
पर्यंतचे वेतन सध्या कार्यरत असलेल्या विभागामार्फत अदा करावयाचे आहे. दि.०१ जून, २०१८ 


पासून वेतन बदली झालेल्या विभागामार्फत अदा करावयाचे आहे. सदर सूचनांचे काटेकोरपणे 
पालन करण्यात यावे. 


संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत 


८. आहरण व संवितरण अधिकारी, संबंधित मंत्रालयीन विभाग (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 
त्यांना कळविण्यात येते की, बदली केलेल्या अधिकाऱ्यांचे दि.३१ मे, २०१८ पर्यंतचे वेतन 
सध्या कार्यरत असलेल्या विभागाने काढावे. त्यानंतरचे वेतन संबंधित आहरण व संवितरण 
अधिकाऱ्याने अदा केल्यास त्यांना याबाबत BRM: जबाबदार धरण्यात येईल. त्यांच्याविरुध्द 
नियमानुसार योग्य ती कारवाई करण्यात येईल. 
९. निवडनस्ती-कार्या.१४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


